“नियमित निवडसूची सन 
२०२१-२२ (भाग-१): 


“पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. 
पोलीस आयुक्त (निःदास्त्र” या 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्र.रापोसे-०१२२/प्र.क्र.३३/पोल-१अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २९ जुलै २०२२. 


संदर्भ :- १) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 
२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक 
०७.०५.२०२१. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.पोमसं/ २/ १०२०/ नि.नि.सु.-२०२१-२२/ २०/ २०२२, दिनांक 
२१.०२.२०२२, १७.०५.२०२२ व २७.०५.२०२२, २५.०७.२०२२ व 
२७.०७.२०२२. 


शासन आदेठा. 


“पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस आयुक्त (नि:दास्त्र” या संवर्गातील पदावर पदोन्नती 
देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “नियमित निवडसूची २०२१-२२ (भाग-१)” यामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या, श्रीम. सुरेखा अशोक मेढे यांना “पोळीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस 
आयुक्‍त (नि:ऱास्त्रो” या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, याद्वारे, पदोन्नती 
देण्यात येत असून, त्यांची सहायक पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई, या पदावर, याद्वारे, 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 
अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२२/प्र.क्र.३३/पोल-१अ 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्‍क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. BT STRAT आदेश, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील 
तरतुदींनुसार, पोळीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन, सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२९१४१२१९४३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 
GOPAL BORSE = 
(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


002६8६3799, 


9889580) 
/APNIL GOPAL BORSE 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीस आयुक्त, लोहमार्ग, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) श्रीम. सुरेखा अशोक मेढे (पोलीस यहायसंचालक; यहाराष्ट्र राज्या ITPA). 
) निवड फाईल, पोळ-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


